१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित / 
अबंधित निधीतून खर्च करण्याबाबत 
मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-9८/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : शासन परिपत्रक क्र. पंविआ-२०२०/प्र.क्र.७८/ वित्त-४ दि.३ जून २०२२ 


परिपत्रक 


सन २०२० पासून कोरोना प्रादुर्भावामुळे ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम झाला 
होता. १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अबंधित निधीतून, आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यांचे बळकटीकरण, 
दुरूस्ती व आरोग्य विषयक आवश्यक सेवा, शाळांसाठी नविन वर्गखोल्या बांधकाम, शाळा दुरूस्ती, 
संरक्षण भिंत बांधकाम, विद्युत सुविधा (प्रत्येक वर्गात लाईट व पंख), प्रत्येक वर्गात उच्च दर्जाचा फळा, 
मुलांना बसण्यासाठी अद्यावत बाक, जे प्रयोग शाळास्तरावर करणे शक्‍य आहे तिथे प्रयोगशाळा साहित्य 
पुरविणे, बोलक्या भिंती, रंगरंगोटी, शाळांसाठी आवश्‍यक असणारे साहित्य इत्यादी भौतिक सुविधा 
उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्याबाबत शासन परिपत्रक क्र. पंविआ-२०२०/प्र.क्र.७८/ वित्त-४ 
दि.३ जून २०२२ निर्गमित करण्यात आले होते. 


या सद्यस्थितीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असून परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली आहे. 
तसेच जिल्हा परिषदांच्या शाळांच्या सुविधांबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडून तसेच आरोग्य 
सुविधांसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून अनुदान प्राप्त होत असते. सदर बाबींचा विचार करता 
उपरोक्‍त शासन परिपत्रक क्र. पंविआ-२०२० / प्र.क्र.७८ / वित्त-४, दि.३ जून २०२२ या आदेशान्वये रद्द 
करण्यात येत आहे 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-७८/वित्त-४ 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट ईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२१११८१०१६२२५९२० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by POPAT D. 
POPAT 0). ही 


DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, 
DESHMUKH. euematcradeshmutnanici cn 
Date: 2022.11.22 14:07:32 +05'30' 
(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 
६. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
११. सर्व विभागीय आयुक्त. (महसूल) 
१२. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 
१३. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१४. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व विभाग) 
१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
१७. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
१८.सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 
१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२०. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प१७- / वित्त आयोग कक्ष.) 
२१. ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 
२२. निवड नस्ती का.वित्त-४, ग्राम विकास विभाग, मुंबई १. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


